महाराष्ट्र शासन राजापत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


गुरुवार, जानेवारी ३१, २००८/माघ १९, शके WF 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-अ . 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियपांन्वये तयार केलेले (भाग एक. Wet आणि एकल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई yoo 03%, दिनांक ३१ जानेवारी २००८ | 


अधिसूचना 


कारागृह कायदा, ९१८९४. . 

क्रमांक FUSS. Wok ORR आरएस-१---कारागृह कायदा, १८९४ (१८९४ चा ९) च्या 
कलम ५९ उपकलम १० आणि न्या अनुपंगाने प्रदान करणाऱ्या इतर सर्ब अधिकारांचा वापर करून आणि 
या संदर्भात अस्तित्वात असलेले महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाच्या अखत्यारीतील कारागृहाच्या 
आस्थापनेवरील कारागृह शिपाई (sepoy । गट-क (सेवा प्रवेश ) नियम. ook ऑधिक्रमित करून याद्वारे 
महाराष्ट्र शासन गृह विभागाच्या aa कारागृहाच्या आस्थापनेवरील “ कारागृह शिपाई ” या 
पदाच्या संवा भरतीचे विनियमन करणारे eit नियम करीत आहे, जसे :---- 

१. या नियमांना महाराष्ट्र कारागृह शिपाई (sepoy ) गट-क (सेवा wast ) नियम, २००८ 
असे संबोधण्यात यावे- | 
(42) 

भाग चार-अ-१६ [किंमत : रुपये ७.००] 


५३ -' महाराष्ट्र शांसनं राजपत्र, असा., जानेवारी ३१, २००८/माघ ११, शके ९९२९ [भाग चार-अ 
२. या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर,---- | 
(अ) “ विभाग ” म्हणजे शासनाचा गृह बिभाग; 
(ब) “ कारागृह उपमहानिरीक्षक” म्हणजे कारागृह उपमहानिरीक्षक. पूर्व बिभाग. नागपूर 
पश्‍चिम. विभाग, पुणे, दंक्षिण विभाग, मुंबई, मध्य विभाग, औरंगाबाद, मुख्यालय, पुणे 
(क) “ शासन” म्हणजे महाराष्ट्र शासन : 
(ड) “ कारागृह महानिरीक्षक ” म्हणजे कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. (१) महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाच्या अखत्यारीतील कारागृहाच्या आस्थापनेवरील 


कारागृह. frag, 'मट-क.या पदावरील. निवडोस्प्रठी उमंदवारांकडे. खालील नमूद.-वय, शेक्षणिक--व 
शारोरिक पात्रता असणे आवश्यक आहे :-- 


(अ) वय.---: कमीतकमी १८ वर्षे, जास्तोतजास्त २५ AG 

परंतु मागासवगीय उमेदवांरांच्या बाबतीत ब प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांच्या वाबंतीत शासनाने 
वेळोवेळी ठरविलेल्या धोरणानुसार उच्चतम वयोमर्यादेत सूट देय राहील. 
_ (ब) शैक्षणिक अर्हता.- महाराष्ट्र मार्ध्यामक व उच्च मार्ध्यामक शिक्षण मंडळे अधिनियम, १९६५ 
(सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१) अन्वये प्रस्थापित केलेल्या विभागीय मंडळाकडून घेण्यात 
येणारी उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १२ वी) किंबा शासनाने या परीक्षेस समकक्ष 
म्हणून घोषित केलेली परीक्षा उत्तोर्ण असणे आवश्यक आहे. 


(क) शारीरिक पात्रता :-- 


महिला पुरुष 


(१) उंची १५५ सें.मी.पेक्षा कमी नसावी. १६५ से.मी. पेक्षा कमी नसावी. 


(२) छाती... > न फुगवता ७९ से.मी. पेक्षा कमी नसावी व 
Piatt छाती व फुगवलेली छाती 
यातील फरक ५ सें.मो. पेक्षा कमो TATA. 


(२) शारीरिक पात्रतेत द्यावयाची सुट.-_- .. 
(अ) खेळाडू प्रवर्ग.---- आवशयक पात्रतेच्या अटी ब॒ शती पूर्ण करणाऱ्या पुरूष ब महिला 
खेळाडुंना किमान उंचीच्या अटीमध्ये २.५ सें.मी. इतकी सूट देय राहील. 


(ब) अनुकंपा तत्वावरील भरती .--कारागृह विभागातील बेपत्ता कर्मचारी किंवा असाध्य 
रोगामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे वैद्यकोय अधिकाऱ्याच्या प्रमाणपत्रानुसार ज्यांना वैद्यकोय कारणास्तव 


भग चार-अ; महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा.. जानेवारी ३९, २००८/माघ १९;शके १९२९. . षड 


सेवानिवृत्त करण्यात आले आहे किवा जे सवत असताना मृत पावले आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांच्या 
एकाच मुलास किंवा मुलोस कारागृह POTS भरतोसाठो बोर्लावता येईल. अशा उमेदवारांसाठी खाली 
* नमृद केल्याप्रमाणे शारोरिक पात्रता शिथिल करण्यात येईल :---- 
(अ) SA: २.५ सं.मो. माहिला व पुरुष उमंदवारांसाठी 
(ब) छातो : २ से.गो. न फुर्गथिता व १.८ सें.मो. फुगवून पुरुष उमेदवारांसाठी. 

(३) वैद्यकीय तपासणो.--- उमंदवारांचा वेद्यकोय तपासणी प्राधिकृत शासकीय वैद्यकीय 
अधिकाऱ्याकडुन प्रमाणित करण्यात येईल. PET चाचणोत दृष्टोदोष, तिरळेपणा, रात आंधळेपणा, 
वणांधतपणा, SAT गुडया लागणे, सपाट TT. त्वचारोग, छातीचे रोग व कारागृह महानिरीक्षकांनी 
FATA विहित केलेल्या ATE चाचण्यांचा समावेश AA | 
४. (१) शारीरिक चाचणी (९०० गुण).--- जे उमेदवार विहित शारीरिक ब शैक्षणिक 

पात्रता पूण करीत असतोल्ल अशा उमेदवारांना शारॉरिक चाचणी द्यावी लागेल. शारीरिक .चाचणी 
पुढीलप्रमाणे एकूण Yoo गुणांचो असेल :----- 


(अ) पुरूष उमेदवार 


(अ) १०० मिटर धावणे me २५ गुण 
(ब) coo मिटर धावणे धी २५ गुण 
(क) ho पुल अप्स i १० गुण 
(ड) लांब उंडा be २० गुण 
(इ) गोळा फेक £3 २० गुण 
एकृण .. _ ९०० गुण 


(ब्र) महिला उमेदवार 


(अ) 200 मिटर धावणे i २५ गुण 

(ब) ३ कि.मी. चालणे oes २५ गुण 

(क) लांब उंडो fe २५ गुण * 
(3) गोळा फक (४ कि.ग्र. ) व २५ गुण 


एकूण डी १०० गुण अगन 


५५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा.. जानेवारी ३९, २००८/माच १९, शके ९९२९ [भाग चार अ 


(२) लेखी चाचणी (७५ गुण).--- 
(अ) जें उमेदवार शारोरिक पात्रता चाचणो किमान ५० टक्‍के गुण मिळवून पुर्ण करतोल 
त्यांच्यापैकी गुणवत्ता क्रमानुसार प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातोत प्रवर्गनिहाय नमूद केलेल्या पदसंख्येच्या 


_ १:१५ या प्रमाणात प्रवर्गनिहाय उमेदवारांना ७५ Wear लेखी परिक्षेसाठी पात्र ठरविण्यात येईल. 


(ब) लेखी चाचणीमध्ये खालोल विषयांचा समावेश असेल :---- 
(१) अंकर्गाणत; 
(२) सामान्यज्ञान ब चालू घडामोडी: 
(३) निबंध लेखन. 
(३) मुलाखत चाचणी (२५ गुण)----- 


(अ) लेखो चाचणीत किमान "५०% गुण मिळविणाऱ्या उमेदवारांमधून गुणवत्ताक्रमानुसार प्रसिध्द 


केलेल्या जाहिरातीत नमूद केलेल्या प्रवर्गनिहाय पदसंख्येच्या १:८ या प्रमाणात प्रवर्गनिहाय उमेदवारांना 


मुलाखत चाचणीसाठी पात्र ठरविण्यात येईल. 

(ब) मुलाखत चाचणी प्रत्येक घटक/विभागामध्ये संबधित कारागृह उपमहानिरीक्षक यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठोत केलेल्या मुलाखत घेणाऱ्या मंडळाकडून घेण्यात येईल. 

(क) शारौरिक चाचणी व लेखी चाचणी यांचे गुण एकत्र केल्यानंतर, गुणवत्तेनुसार उमेदवारांना 
जाहिरातीत नमूद केलेल्या प्रवर्गानहाय पदांच्या १:८ या प्रमाणात मुलाखतोसाठी वोलावण्यात येईल. 
शारीरिक चाचणी व लेखो चाचणी यांचे गुण एकत्र केल्यानंतर, सदरच्या प्रमाणकानुसार प्रवर्गनहाय 
शेवटच्या उमेदवारास जेवढे गुण मिळालेले आहेत तेवढे गुण मिळविणाऱ्या wa उमेदवारांना 
मुलाखत चाचणीसाठी पात्र ठरविण्यात येईल. 

स्पष्टीकरण.--- लेखी चाचणीनंतर, शारोरिक चाचणी व लेखो चाचणी यांचे गुण एकत्रित करुन 
जाहिरातीत प्रवर्गनहाय नमूद केलेल्या पदसंख्येच्या १:८ या प्रमाणानुसार प्रवर्गीनहाय उमेदवारांना 
मुलाखतीसाठी बोलविण्यात येईल. उदाहरणार्थ, जर अनुसूचित जातो प्रवगांसाठी to जागा व 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी ५ जागा असतोल तर गुणांच्या एकत्रिकरमानंतर अनुसुचित जातो 
प्रवगातील ८० (१० x ८) उमेदवार व अनुसूचित जमातो प्रवर्गातील wo (५ x ८) उमेदवार 
मुलाखतौसाठो पात्र ठरतील. ania. अनुसूचित जातो प्रवर्गातील गुणानुक्रमे ८० व्या क्रमांकावर 
असलेल्या उमेदवारास मिळालेले गुण जेवढ्या अनुसूचित जातो प्रवगांनोल उमंदवारांना मिळाननले 
असतील ते सर्व उमेदवार अनुसूचित जातो प्रवैगांतगंत मुलाखतीसाठी पात्र असतील. तसेच 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील गुणानुक्रमे ४० व्या क्रमांकावर असलेल्या उमेदवारास मिळालेले गुण 
जेवढ्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना मिळाले असतोल ते wd उमेदवार अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गांतगंत मुलाखतीसाठी पात्र असतोल. 


भाग चार-अ।. महाराष्ट्र शासन राजपत्र. असा.. जानेवारी ३९, २००८/माघ RR, शके ९९२९ ue 


क 


(ड) मुलाखतोमध्ये खालोल Parsi समावेश असेल. जसे :---- 
(१) उमेदवाराचे सर्वसाधारण व्यक्तिमत्व ; 
(२) क्रौडा, एन.सी,सो. अशवा तत्सम कार्यक्षमता ; 
(३) इतर विशेप कार्यक्षमता उदा. वाहन चालविण्याचे ज्ञान, संगणक हाताळण्याचे ज्ञान 
अथवा अन्य atten विषयायरोल प्रांशक्षण किंवा उच्च शिक्षण. 
(४) मुलाखत घेणारे मंडळ य़ा नबमाच्या पोर्टानयम (१). (२) व (३) मध्ये नमूद केलेल्या तीन 
निकषांवरून तयार कराप्याल ४गलेल्या निकान्ांच्या आधारे उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार करील. 


,. माजी सैनिकांना चाचण्यांमध्ये सवलत.-- माजी सैनिकांना, मैदानी चाचणो, लेखी परिक्षा 
व तोंडो परिक्षा यापेको जास्लोतजार्स दोन चाचण्यांमध्ये उत्तीणं होण्यासाठी ५ टक्के सबलत राहील. 


६. कारागृह विभागातील क्रारागृह शिपाई या पदावरील 'भरतोसाठी (ज्येष्ठतेनुसार ब आरक्षणानुसार) 
संबंधित सेवायोजन कार्यालय किया सगाज कल्याण आधिकारी किंबा जिल्हा सैनिक बोर्ड किंवा आदिवासी 
विकास विभागामार्फत चालांवल्या जा'यार्‍या प्रशिक्षण केंद्रांच्या संबोधत कार्यालयाकडून तसेच सामान्य 
प्रशासन विभागाने वेळोबेळो निर्गागत केलेल्या आदेशांच्या अनुषंगाने मराठी, हिंदी, उर्दू व इंग्रजी 
भापेतोल मोठ्या प्रमाणावर प्रसार” असलेल्या स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन तसेच प्रसार 
माध्यमातून प्रसिध्दी देऊन उभेदवारांची नावे / अजं मार्गवण्यात येतील. याव्यतिरिक्त भरतीबाबतचो 
माहिती कार्यालयालोल नाटीस वोडेयर दिली जाईल किंवा रेडोओ. दुरदर्शन आणि रोजगार वार्तापत्रात 
दिलो जाइल. राज्यातोल सर्व कारागृह शिपाई पदांसाठो एकाचवेळी भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. 
कारागृह महानिरोक्षक हे भरतो प्रांक्रयचा दिनांक निश्‍चित करतोल. 

७. आरक्षण.---- रि 

(१) खेळाडू प्रवर्ग.-- 

(अ) (९) कारागृह fevers पदाच्या भरतीसाठो उपलब्ध एकूण पदांच्या ५% पदे खेळाडूंसाठो 
ward असतोल. 

(२) नियम ३ (२) (अ) a देण्यात आलेल्या सुटीच्या अधिन राहून, खेळाडू प्रवर्गातील 
उमंदवारांना शासनाने वरेळेळेळो विहित केलेल्या शारोरिक, शेक्षाणक व इतर पात्रता पूर्ण करणे 
अनिवार्य असेल. 

(ब) पात्रता.-- 

(8) ear नमुद खेळांमध्ये आंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय / अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ 
स्तरावर भाग घेतलेल? असावा. राष्ट्रोय स्तरावरील स्पर्धा सहभागांमध्ये शालेय स्तरावरोल 
राष्ट्रीय स्पर्धा. IAT नंशनल (१७ वर्षांखालोल). ज्युनियर नेशनल (१९ वर्षांखालील), 
युथ नॅशनल (२९ वर्षांग्रालील) व सिनियर नॅशनल स्तरावरील स्पर्धांचा समावेश असेल. 

भाग चार-अ-३७ 


sig झहाराष्ट्र झासन राजपत्र. असा... जानेजारी 32, २००८/माच 22, शके १९२५९ [भाग चार-आ 


(२) राज्यस्तरावरील FS) स्पार्थेल ( आंतर्राजल्हा) See नमूद क्रोडा प्रकारांमध्ये 
पादक प्राप्त केलेले असणे Sah राहोल- 


खेळांचे प्रकार - 

(१) आर्चरो (धर्नुदिद्या) 
(३) aioe 

(५) बॉक्सिंग 

(७) जिम्नॅस्टिकस 

(९) 3-3 

(22) कन्वडी 

(१३) लान टॉनसा 
(१५) वेर्टालिफ्टाग 
(९७) व्हॉलिबॉल 
(१९) Bra 

(२१) बिलियडस्‌ आणि parr 
(२३) कराटे 

(२५) बांडो बिल्डींग 


(Us) SST आणि कर्याकण 


SPST वा क्रॉस aT 
) Fees 
१) वास्कट air 


FIST 
रोडगा 


शुटोग 


) टवतन टानस 


लायक्काडी 
Pie al 

Beat 

Gat TAT 
क्र्क्टि 


wat 


(क) राज्य / आखिल ses आंतरांवद्यापीठ / राष्ट्रोय / आंतरराष्ट्राय स्तारावराला 


Saat WAM FS संघाटना seat प्राधिकरणा यांना निर्गामत केलेल्या 


प्रमाणपत्रांची पडताळणी BH. क्रोडा वा युवक सेवा संचालनालय. महाराष्ट्र राज्य. पुणे 


किवा त्यांचे जिल्ह्या प्रतिनिधी यांच्याकडून करूना घेणे आवश्यक राहोत. 


(२) महिला---कारागृह झिया Sane भरतो[करोता उपन्नच्ध असलेल्या एकूण पदांच्या 


३० टक्‍के पदे माहलासाठो Wala SAT. सादर आरक्षण शासन a, माहिला व वार्लावकास 


विभाग क्रमांक ८ २/२००१/मसाआ-२००००प्र.क्र- ४९१/का-२. दिनांक २५/५५/२००२ आणि त्यानंतर 


शासनाने वेळोवेळो Pad Se आदेशान्वये निर्धारित केलेल्या अटो व शतानुसार असेल. 


भाग चार*अ| महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जानेवारी 32, २००८/माघ १९, शके १९२९ ष्ट 


(३) गृहरक्षक दल (Home (20315).----कारागृह शिपाई पदांवर नियुक्‍ती करताना 
एकृण पदांच्या ५% पद हामगाडमध्ये HATA कमी ३ वर्षे इतको सेवा झालेल्या व या नियमांनुसार 
कारागृह शिपाई पदासाठी आवश्यक शेक्षाणक व शारीरिक पात्रता. पूर्ण करणाऱ्या ब विहित 
वयोमरयांदेतील होमगाडसमधून भरण्यात येतील. 


(४) माजो सेनिकांसाठी १५ टक्के. धरणग्रस्त ब प्रकल्पग्रस्त यांचेसाठी ५ टक्‍के आरक्षण 
आणि इतर विविध घटकांना शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निदेशानुसार आरक्षण लागू राहील. 
) या नियमात विहित करण्यात आलेल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना पात्रता निकष पूर्ण करणे 
आवश्यक राहाल आणि या पदासाठी शारीरिक चाचणी, लेखी चाचणी आणि मुलाखत 
चाचणीमध्ये विहित केलेले गुण मिळवावे लागतील 


6. कारागृह RMS या पदावर नेमणूक झालेल्या व्यक्तिला. उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली 
नसेल तर. हिंदी व मराठो भाषा परीक्षा त्यासंवंधो केलेल्या नियमानुसार उत्तीर्ण व्हाव्या लागतील 


९६. कारागृह RMS या पदावर नियुक्त केलेली व्यक्‍ती महाराष्ट्र राज्यात कोठेही बदली 
होण्यास पात्र राहील. 

१०. कारागृह शिपाई या पदावर नियुक्‍त केलेल्या उमेदवारास या पदासाठी विहित केलेले 
प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागेल व संबोधत परीक्षा चार संधीमध्ये दोन वर्षांत उत्तीर्ण व्हावे लागेल. जर 
चार संधोमध्ये तो परीक्षा उत्तोर्ण झाला नाहो तर त्याची सेवा समाप्त करण्यात येईल. या कालावधीतील 
वार्षिक वेतनवाढी अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


११. कारागृह विभागात सेवेच्या अनुषंगाने योग्यता ब पात्रता तपासण्यासाठी उमेदवाराची 
दालतराव जाधव तुरुंग अधिकारा प्रशिक्षण शाळेमध्ये मानसिक चाचणी ( Psychological Test) 
WaT यइल. सदर APT उमंदवार अपात्र ठरल्यास त्याची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 


$२. कारागृह शिपाड या पदावर नियुक्‍त केलेल्या उमेदवारांना, कारागृह नियमावली, १९७९ 
महाराष्ट्र नागर सवा नियम व राज्य शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले अन्य नियम लागू होतील 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सं. चं. मोंडकर, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार-अ-९८ 


ष्९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जानेवारी ३९, २००८/माघ १९, शके १९२९ भिंग चार-अ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 31st January 2008. 


NOTIFICATION 


Prisons Act, 1894. 

No. JLE. 1306/1065/CR-248/PRS-1.— In exercise of the powers conferred 
by sub-section (10) of section 59 of the Prisons Act, 1894 (9 of 1894 ), 
and of all other powers enabling it in this behalf, and in supersession of 
the Jail Sepoy, Group-C, in the Prisons under the Home Department of 
the Government of Maharashtra (Recruitment) Rules, 2005, the 
Government of Maharashtra hereby makes the following rules regulating 
recruitment to the post of Jail Sepoy, Group-C, in the prisons under the 
Home Department of the Government of Maharashtra, namely :— 


1. These rules may be called the Maharashtra Jail Sepoy, 
Group-C (Recruitment) Rules. 2008. 


2. In these rules, unless the context requires otherwise,— 
(a) “Department” means the Home Department of the Government; 


७) “Deputy Inspector General] of Prisons” means Deputy Inspector 
General of Prisons of East Region,Nagpur; West Region, Pune: 
South Region, Mumbai; Central Region, Aurangabad; and Head 
quarter at Pune; 


(c) “Government” means the Government of Maharashtra; 


(ह) “Inspector General of Prisons” means Inspector General of 
Prisons, Maharashtra State, Pune. 


3. (1) A candidate for selection to the post of Jail Sepoy, Group-C in 
the prisons under the Home Department of the Government of 
Maharashtra shall be required to possess age, educational and 
physical qualifications, as follows, namely :— 


(A) Age.— Minimum 18 years, maximum 25 years : 


Provided that, the maximum age-limit in respect of Backward 
Class candidates and project-affected persons shall be relaxable as 
per Government policy, in this regard laid down from time to time. 


भाग चार-भ| महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा.. जानवारी ३१, २००८/माघ ११, शके १९२९ Ro 


(B) Educational qualification.— Passed the Higher Secondary 
School Certificate Examination (XII Standard) conducted ‘by a 
Divisional Board under the Maharashtra Secondary and Higher 
Secondary Education Boards Act, 1965 (Mah. XLI of 1965) and 
includes any other examinations declared by Government to be 
equivalent thereto. 


(C) Physical qualification : 


Female Male 
(1) Height: Shall not be less than. . Shall not be less than 165 
155 centimeters. centimeters. 
(it) Chest: Ae: .. Shall not be less than 79 


centimeters deflated and the 
difference between deflated 

chest and expanded chest shall 
not be less than 5 centimeters. 


(2) Relaxations in physical qualifications— 

(A) Sports category.— Relaxation in the required height by 2.5 
centimeters shall be given to the sports persons who fulfill the 
required eligibility eriteria. 

(B) Recruitment on compassionate ground.— One son or daughter 
of a Jail Sepoy, who has been missing or has been retired on 
compassionate ground on the basis of medical certificate due to il] 
health or so, or has died while in service, may be called for the Jail 
Sepoy recruitment and he or she may get the following relaxations 
in respect of physical qualifications, namely :— 


(a) Height : 2.5 centimeters for male and female candidates; 


(b) Chest : 2 centimeters deflated -and 1.5 centimeters expanded © 
for male candidates. 


(3) Medical fitness.---The medical fitness shall be certified by a 
Government Medical Officer authorized in this’behalf. The medical test 
shall consists of tests for squint-eyc, colour blindness, knock-knees _ flat- 
foot and skin and chest diseases cte., and any other medical tests 
prescribed by the Inspector Gencral of Prisons, from time to time. 


ER महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जानेवारी ३९, २००८/माघ ११, शके १९२९ [भग चार--अ 


4. (1) Physical test (100 marks).— The candidates, who fulfill the 
physical and educational qualifications shall be required to appear for 
a physical fitness test. The physical test will be of a total 100 marks 
as follows, namely:— 


(A) Male candidates— 


(a) 100 meters running .. 25 marks 
७) 800 meters running .. 25 marks 
(c) 10 pull-ups as 10 marks 
-(d) Long jump nee 20 marks 
(९) Shot put mS 20 marks 


Total .. | 100 marks. 


(B) Female candidates— 


(a) 200 meters running .. 25 marks 
(b) 3 km. walking ae 25 maiks 
‘ (८) Long jump a4 25 marks 
(व) Shot put (4 Kg.) ate 25 marks 
Total .. 100 marks. 


(2) Written test ( 75 marks)— 


(A) Candidates securing a minimum of 50 per cent. marks in 
the physical fitness test shall be eligible to be called to appear 
for a written test of 75 marks in the ratio of 1:15 of vacancies 
advertised in the respective categories. _ 

(B) The written test will include the following subjects, 
namely :— 

(८) Arithmetic; 
(it) General knowledge and current affairs; 
(iii) Essay writing. 
(3) Interview (25 marks)— 

(A) Candidates securing a minimum of 50 per cent. marks in 
the written test shall be eligible to be called to appear for interview 
in the ratio of 1 : 8 of the vacancies advertised in the respective 
categories. 


* भाग चार-अ। महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जानेवारी ३१९, २००८/माघ ११, शके १९२९ ६र 


The interview shall be conducted by an Interview Board set 
up at each Unit/region which is headed by the Deputy Inspector 
General of Prison of respective region 


C) After amalgamating the marks of physical fitness test and 
written test, as per the merit, the candidates will be called for 
interview in the ratio of 1:8 of vacancies advertised. All candidates 
who have secured the same marks as those of the lowest eligible 
candidate in each category as per the set ratio after amalgamating 
the physical fitness test and written test marks shall be called for 
the interview. र 


Explanation.—After the written test , the marks of the physical 
and written tests will be amalgamated and candidates will be called 
for interview in the ratio of 1:8 in every category. If, for example, 
there are 10 vacancies in the Scheduled Castes category and 5 
vacaneies in the Scheduled Tribes category, then 80 (8 x 10) 
candidates will be listed on merit of the amalgamated marks in the 
Scheduled Castes category and 40 (8 * 5) candidates will be listed 
in the Scheduled Tribes category. However, all candidates in the 
Scheduled Castes category, who have secured the same marks as 
the Scheduled Castes candidates at the 80th rank shall be eligible 
for interview. Similarly. all Scheduled Tribes category candidates 
who have secured the same marks as the Scheduled Tribes candidate 
ranking 40th will be cligible for interview under the Scheduled 
Tribes category 


(D) The subjects for fhe interview would include the following, 
namely :— 
(i) General personality of the candidate; 
(८) Sports, N.C.C. or equivalent activities; 
(izi) Other special interests, e.g.— motor driving, knowledge of 
computer operating or equivalent technical training or higher 
education. 


(4) The Interview Board shall prepare a merit-list from amongst the 
candidates based on the results of the three criteria enumerated at sub- 
rules (1), (2) and (3) of this rule. 


5. Relaxation for Ex-servicemen cAtegory in tests.— Candidates 
of Ex-servicemen category cligible for 5 per cent. relaxation in 
maximum two tests between physical test, written test & interview. 


व्र महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जानेवारा ३१९. २००८/माघ ९९, शके १९२९ [भाग चार*अ 


6. Recruitment to the post of Jail Sepoy, shall be made by 
intimating and calling for names from the Employment Exchange or 
Social Welfare Officer or District Military Board and Training Centers 
conducted by the Tribal Development Department and _ inviting 
applications after giving advertisement thereof in Marathi, Hindi, Urdu 
and English language local newspapers having wide circulation and 
giving wide publicity through media as per the directions given by the 
General Administration Department, from time to time. In addition, 
information pertaining to the recruitment shall be displayed on office 
notice boards or announced on radio, television and employment 
bulletins. There shall be simultaneous recruitment for all posts of Jail 
Sepoy in the State. The date shall be finalised by the Inspector General 
of Prisons. _ 

7. Reservations— 


(1) Sports Category.—(A) (i) Out of the total posts available for 
recruitment of Jail Sepoy, 5 per cent. posts shall be reserved for 
sports persons. 


(ii) It shall be mandatory for all the sports category candidates 
to fulfill the standard requirements of physical, educational and 
other prescribed norms as laid down by Government from time 
to time subject to the relaxation as mentioned in rule 3(2)(A). 

(B) Eligibility.—(i) Participation at International or National or 
All-India Inter-University Levels in any of the sports disciplines 
listed below. Participation at national level will include School 
Nationals, Sub-Junior Nationals (Under-17 years), Junior Nationals 
(Under 19 years), Youth Nationals (Under-21 years) and Senior 
Nationals. ‘ 


(it) Medal winners at State Level (Inter-District) Sports 
Tournaments in any of the sports disciplines listed below :— 


Sports disciplines— 


(1) Archery. (2) Athletics & Cross Country. 
(3) Aquatics. (4) Badminton. 

(5) Boxing. (6) Basketball. 

(7) Gymnastics. (8) Handball. 

(9) Kho-Kho. (10) Judo. 


(11) Kabbadi. (12) Rowing. 


WT चार-अ| महाराष्ट्र शासन राजपत्र, अया., जानेवारी ३९, २००८/माघ १९, शके १९२९ aX 

(13) Lawn Tennis. (14) Shooting. 

(15! Weight lifting. (16) Table Tennis. 

(17) Vellevball. (18) Taekwondo. 

(19) Wrestling. (20) Hockey. 

(21) Billiards & Snooker. (22) Football. 

(23) Karate. (24) Power lifting. 

(25) Body Building. (26) Cricket. 


(27) Kanoeing & IKiwaking. (28) Rugby. 


(C) All certificates issued by recognized Sports Associations or 
Federations for competitions at State or All-India Inter-University 
or National or International Levels shall be duly got verified from 
the Director, Sports and Youth Services, Maharashtra State, Pune 
or his representative in the district. 
(2) Women.— 30 per cent. of the total posts available for 

recruitment to the post of Jail Sepoy shall be reserved for women. 
The terms and conditions governing this reservation shall be in 
consonance with the Government Resolution, Woman and Child 
Development Department, No. 82/2001/MSA-2000/ CR-415/Desk-2, 
dated the 25th May 2001 and any subsequent orders issued by 
Government from tire to time. 


(3) Home Guards.-— Out of the-total posts available for recruitment 
to the post of Jail Sepov. 5 per cent. posts shall be filled in from 
amongst the members of Home Guards who have completed 
minimum three years service as Home Guards and possess. the 
requisite educational and physical qualifications and age-limit as per 
these rules. 


(4) Reservation for ['x-servicemen 15 per cent. project-affected 
persons 5 per cent. and any other categories eligible as per the 
guidelines issued by the Government from time to time. 


(5) All the categories enumerated in this rule shall be required 
to pass the eligibility criteria and obtain the requisite marks in 
the physical, written and interview tests prescribed for the post. 


8. A person appointed to the post ef Jail Sepoy shall be required 
to pass examinations in Hindi and Marathi according to the rules made 
in that behalf, unless he has already passed, or has been exempted from 
passing, those examinations. 


Ru महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जानेवारी ३१९, २००८/माघ १९, शके ९९२९ [भाग चारूअ , 


9. A person appointed to the post of Jail Sepoy shall be Hable ‘for 
transfer anywhere in the State of Maharashtra. 


10. Acandidate appointed to the post of Jail Sepoy shall be required 
to complete the training prescribed for the post and have to pass 
concerned examinations within four chances in two years, failing which 
his or her services would stand terminated. During this period, annual 
increments due shall be forfeited. 


11. A Psychological test to ascertain suitability and fitness for 
serving in the prisons shall be conducted at the Daulatrao Jadhav, Jail 
Officers Training School. Candidates found unsuitable in the above test, 
shall be terminated. 


12. The candidates appointed to the post of Jail Sepoy shall be 
governed by Maharashtra Prisons Manual, 1979, Maharashtra Civil 
Services Rules and similar other rules prescribed by the Government 
from time to time. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


S. C. MONDKAR, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकोय मध्यवती मुद्रणालय, मुंबई 


